अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य) या निम्न 
संवर्गातून मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या वरिष्ठ 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१३२२/प्र.क्र.१८१(१)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २० डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ : सा.बां.विभाग, अधिसूचना क्रमांक : आरटीआर-१०८३/(५७३)(१)/आस्था-१, दि.२०.०६.१९८६. 


शासन seat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२५ : रु.७८८००- 
२०९२००) या निम्न संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश 
नियमातील तरतूदीनुसार, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२९ : रु.१३११००-२१६६००) या वरिष्ठ 
संवर्गात सन २०२२-२३ च्या पूरक निवडसूचीमधून ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या व तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. मुख्य अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना खालील विवरणपत्रात त्यांच्या नावांसमोर 
स्तंभ-५ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


क्र.।| ज्ये. क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थापना 
व दिनांक जात प्रवर्ग 
(१) (२) (३) (8) (५) 
तात्पुरती नियमित पदोन्नती 
१ gy श्री.सतिश मधुकरराव | अधीक्षक अभियंता, दक्षता व | मुख्य अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन 
20.00.2023 | चिखलीकर. (खुला) गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे . संचालनालय, वरळी, मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
तदर्थ पदोन्नती 
२ ११९ श्री.धनंजय मधुकर । अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र मुख्य अभियंता, मुंबई महानगर wear 
१३.०५.२०२२ | चामलवार. (वि.मा.प्र) | राज्य पोलिस गृहनिर्माण व | विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
कल्याण महामंडळ मर्या. मुंबई. | (श्री.नागरगोजे, मुख्य अभियंता यांच्या 
(शि.का. नागपूर) बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
3) २१२ | श्रीमती संगिता दिनेश | अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय | मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
१३.०५.२०२२ | जैस्वाल. (इ.मा.व.) महामार्ग मंडळ, नागपूर. विकास महामंडळ मर्या. मुंबई. 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांची तात्पुरती नियमित व तदर्थ पदोन्नती पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे :- 
i, सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टँप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर 


पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-१३२२/ प्र.क्र.१८१(१/ सेवा-१ 


ii, सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या व तदर्थ स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना 
नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व 
आपला पदग्रहण अहवाल झासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेशा 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्यक आहे. संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू न 
झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित अधिकारी 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर केलेल्या 
वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 


५. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास, 
त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित 
करणे WAY होईल. या आदेशान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, म.ना.से. (रजा) 
नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ कडे वेधण्यात 
येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची 
आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


७. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेळ आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


८. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतननिश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र.११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून त्यांची 
पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


९. वरील आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची पदस्थापना, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.५ (अ) (६) मधील तरतूदीनुसार संवर्ग 
नियंत्रण विभाग म्हणून विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-१३२२/ प्र.क्र.१८१(१/ सेवा-१ 


१०, 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


११: 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७७/.॥89॥/५॥[॥.9०७.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२०१५०२१६८२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A -9 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
GANGADHAR EN oh 0000000 WOR DPTHEN 


MAH AJAN GAI KWAD अध r-GANGADHARMANAIANGAKWAD तक त 
(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१/नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 


. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती संभाजीनगर / नांदेड / 


अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता, संकल्पचित्र (पूल) विभाग, नवी मुंबई, 

. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई, 
. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई. 

. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे, 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
. सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत, 


संचालक (उपवने व उद्याने), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई / सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी............... : 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


कार्यासन अधिकारी (का.-१२/ १३/१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. मंत्री, सा.बां. ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.मंत्री, सा.बां. ( सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१ / सेवा-६/ रस्ते-८ / संगणक कक्ष), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवडनस्ती. 


